Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २५- जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ८ ,किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


, 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५३ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक १५ जून २०२० . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस-२४१९ -८२२- प्र.क्र . १८४ - नवि - ९ -२०१९. 


, 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची दुसरी सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ३७ ) ( यापुढे 
उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ चे उप कलम (१) नुसार शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६ 
२६४३-प्र.क्र . ३०० ( अ)-१९९ ७-नवि-९ दिनांक ०७ जानेवारी, २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आलेली 
आहे. (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा नारी येथील खसरा क्र . १०९ , ११०/२,३ न. भू. क्र . ६२ ( भाग) क्षेत्र ४२१०३.९२ चौ.मी. या 
जागा रहिवास विभाग आणि मौजा वांजरा खसरा क्र . २४/४, २४/६ न . भू. क्र . २९ व ३० क्षेत्र १४१६४.१५ चौ . मी . या जागा औद्योगिक विभागामध्ये 
समाविष्ट आहेत . (यापुढे “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , नागपूर यांनी उक्त जमिनीवर पुनर्वसन प्रधिकरणामार्फत प्रधानमंत्री 
आवास योजना राबविण्याकरीता समकक्ष “ सार्वजनिक गृहनिर्माण साठी आरक्षित करणेच्या दृष्टीने फेरबदल करण्याबाबत शासनास विनंती केलेली 
आहे. ( यापुढे “ उक्त प्रस्ताव " असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिकहिताच्या दृष्टीने उक्त जमिनी सार्वजनिक गृहनिर्माणासाठी आरक्षित करुन समुचित प्राधिकरण हे नागपूर महानगरपालिका / 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधिकरण , नागपूर यांना करणे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) आवश्यक आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे; 

( १ ) 
ना .- एक - अ-१ ( १५५३). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २५ - जुलै १ , २०२०/ आषाढ ४-१० , 


शके १ ९ ४२ 


. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१ कक )( क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने, प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सुचना दिनांक १९ -२५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करुन तसेच वृत्तपत्रात 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात प्राप्त होणा- या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी विभागीय सह संचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर 
यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली ; 

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिकारी यांनी दिनांक २४-१०-२०१९ रोजी त्यांचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे. तद्नंतर आवश्यक त्या 
चौकशीअंती व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मान्यता देण्याचे शासनाचे मत झाले 


आहे : 


त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम ( १ कक ) ( ग ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास खालीलप्रमाणे मान्यता देत आहे 


" उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ७ जानेवारी २००० रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . " 


नोंद 


अ . क्र . 


जागेचे वर्णन 


उक्त विकास 


मंजुर फेरबदल 


योजनेतील प्रस्ताव 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ . 


अ ) मौजा नारी येथील खसरा क्र . १० ९ , 

रहिवास विभाग 
११०/२ , ३ , न . भू. क्र . ६२ ( भाग ) 

क्षेत्र ४२१०३.९ २ चौ . मी . 
ब ) मौजा वांजरा , खसरा क्र . २४/४ , २४/६ औद्योगिक विभाग 

न . भू . क्र . २९ व ३० क्षेत्र १४१६४.१५ 
चौ.मी. 


( ४ ) 
“ सार्वजनिक गृहनिर्माण ” साठी आरक्षित आणि 
समुचित प्रधिकरण नागपूर महानगरपालिका | 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , नागपूर हे 
राहतील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा प्रस्तुत अधिसूचनेसह, जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यलयीन वेळेत 
एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 

( १) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 
( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधिकरण , नागपूर 
( ३) विभागीय सहसंचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर 
( ४ ) सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा , नागपूर . 
प्रस्तुत अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५४ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai-400 032 , dated the 15th June 2020 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 2419-822- CR-184- UD - 9-2019. 


Whereas, the Governmenthas sanctioned the Second Revised Development Plan ofNagpur Muncipal 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २५- जुलै १, २०२० / आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


3 


Corporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") ; vide Urban Development 
Department s Notification No. TPS- 2496-2643 - CR -300 ( A )-97 -UD - 9 , dated the 7th January, 2000 under 
sub - section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ") which has come into force with effect form 1st March , 2000 ; 


And whereas , in the said Development Plan , the land bearing Khasara No. 109 , 110/2 , 3 C.T.S. No. 
62 (pt.)admeasuring area 42103.92 Sq .Mt. of Mouja Nari and included in Residentialzone and land bear 
ing Khasara No.24 /4 , 24/6 , C.T.S. No. 29 and 30 admeasuring area 14164.15 Sq . Mt. ofMouja Wanjara is 
included in Industrial Zone (hereinafter referred to as “ the said lands ") ; 


And whereas , the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Nagpur has requested to 
Government to make modification on the said lands to reserve for Public Housing to implement “ Pradhan 
Mantri Awas Yojana" through Slum Rehabilitation Authority (hereinafter referred to as“the Said Proposals ") ; 


And whereas ,the State Government is of opinion that, in the public interest, it is necessary to reserve 
said lands for “ Public Housing" and for that purpose Appropriate Authority as Nagpur Municipal Corporation / 
Slum Rehabilitation Authority , Nagpur (hereinafter referred to as the said “ Modification ") ; 


And whereas , in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1AA)( a ) of the said Act, the Govern 
menthas published the notice for inviting suggestions and objections from the general public in respect to 
the said Proposed Modification , in the OfficialGazette Dt. 19-25 September, 2019 as well as in the news 
paper and for hearing suggestions / objections received in respect of the Proposed Modification , appointed 
the Joint director of Town Planning, Nagpur Division ,Nagpur, as the Officer ; 


And whereas, the appointed Officer has submitted his report to the Government on 24-10-2019 and 
aftermaking necessary inquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune , 
the Government is of opinion that it is expedient to sanction the said proposed modification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section (1AA )(C ) of Section 37 of 
the said Act, Government hereby , sanctions the proposed modification accordingly and for that purpose 
amends the said Development Plan as follows 


" In the schedule of modification appended to the Notification dated 7th January, 2000 sanctioning the 
said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry." 


ENTRY 


Sr. No. 


Description of land 


Sanctioned Modification 


Proposal in the 
said Development 

Plan 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


1 


( A ) The Land bearing Khasara No “ResidentialZone" 

109 , 110 /2,3 C.T.S. No. 62 (pt.) 
admeasuring area 42103.92 

Sq .Mt. ofMouja Nari. 
( B ) The Land bearing Khasara No. " IndustrialZone " 

24/4 , 24/6 C.T.S. No. 29 and 
30 admeasuring area 14164.15 
Sq . Mt. ofMouja Wanjara . 


Reserved for " Public 
Housing" and Appropriate 
Authority shall be Nagpur 
Municipal Corporation / 
Slum Rehabilitation 
Authority ,Nagpur. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २५- जुलै १ , २०२० / आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


The Notification showing the said Modification shall bekept open for inspection at the following offices 
on allworking days for the period of one month . 


( 1) The Commissioner, Nagpur Municipal Corporation , Nagpur. 


( 2 ) The Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority , Nagpur. 


( 3 ) The Joint director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur. 


(4 ) The Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch , Nagpur. 


This notification shall also be available on the State Governmentweb site www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P.P.SONARE, 
Section Officer. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५५ . 

अध्यक्ष, नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक एमसीयु-वियो २३०-२०२०. 

उमरेड शहराची सुधारीत अधिक वाढीव सिमा विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभाग मंत्रालय , मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस 
२४९८-२८७- प्र.क्र .- २५ -९८ - नवि -९, दिनांक ८ जुलै २००३ अन्वये अंशतःमंजूर झाली असून ती दिनांक २५ ऑगस्ट २००३ पासून अंमलात आली आहे 
व शासनाचे नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -२४९८-२८७-प्र.क्र .-२५ -९ ८ -नवि-९, दिनांक १९ जुलै २००५ ला 
वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजूर झालेली असून ती दिनांक ५ सप्टेंबर २००५ पासून अंमलात आलेली आहे. 

उमरेड नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा , दिनांक ११ जानेवारी २०१९ चा ठराव क्रमांक १११ अन्वये ठरविल्याप्रमाणे उपरोक्त मंजूर विकास 
योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खाली दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे बदल प्रस्तावित केला आहे . 

तपशील 


अ . क्र . खसरा क्रमांक 

क्षेत्रफळ विकास योजनेतील फेर बदल झाल्यानंतर 
मंजूर उपयोग 

होणारा प्रस्तावित 

उपयोग 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
मौजा उमरेड , ता . उमरेड ०५६३ हे . आर आरक्षण क्र . ३२ , 

रहिवासी 
सर्व्हे क्र . ५३२ (भाग) 

प्लेग्राउंड 
उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती बाबतचा अहवाल उमरेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे. 


( १ ) 


१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये असे उद्घोषीत करण्यात येते की , सदर फेरबदलासंबंधी कोणाला काही 
हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिण्याचे आंत अध्यक्ष, नगर परिषद , उमरेड 
यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . आवश्यक सूचना व हरकतीवर सदर्ह फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला जाईल . 


उमरेड : 


श्रीमती विजयलक्ष्मी भदोरीया , 


दिनांक २ जून २०२० . 


अध्यक्षा, 


नगर परिषद , उमरेङ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २५- जुलै १ , २०२०/ आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


4 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ५६ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No.MCU - DP -230-2020. 


The Developmentplan of Umred has already been partly sanction by the Government Urban Devel 
opment Department Vide resolution No. 2498-287 -CR - 25-98 -UD -9 , Dated 8th July 2003 with effect from 
25th August 2003 and Vide resolution No. TPS - 2498-287 -CR - 25-98 -UD - 9 , Dated 9th July 2005 Excluded 
part Development Plan which came in force with effect from 5th September 2005 . 


TheMunicipal Council Umred has proposed to make modification under Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 , Clause 37 (1 ) in the aforesaid final Development Plan vide its General 
Committee, Resolution No. 111 , Dated 11-01-2019 as below. 


PARTICULAR 


Sr. No. 


Kh . No. 


Area 


Present Use As per 
Development Plan 


Proposed Use 

After 
Modification 
Proposed 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


1 


Residential 


Mauja Umred , 0563 H.A. 
Tah . Umred 
Sr. No. 532 (part) 


Reservation No. 32 , 
play Ground 


The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in the 
office of the MunicipalCouncil during the office hours . 


Now , in pursuance of Section 37 (1 ) ofMaharashtra Regional and Town planning Act, 1966 it is hereby 
notified that any person having any suggestion or objection to the proposed modification as details above 
shall communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which this 
notification Publish in the Official Gazzet. 


The objection or suggestion if any received within the above mentioned period of one month will 
be considered by the council while submitting the proposed modification to the Government for 
sanction . 


Umred : 


Dated the 2nd June 2020 . 


SHRIMATI VIJAYLAXMIBHADORIYA , 

President, 
MunicipalCouncil , 

Umred . 


ना .- एक - अ-२ ( १५५३). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २५- जुलै १ , २०२० / आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिद्ध झालेली आहे . 


१४ 


मंगळवार , जून ९ , २०२० / ज्येष्ठ १९ , शके १९ ४२ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४१. 


आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


क्रमांक मनपाना - नरवि - ५०-२०२०. 


, 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३१( १) अन्वये शासन 
अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६-२६४३-प्र. क्र . ३००( अ) -९ ७-नवि-९ , दिनांक ०७ जानेवारी २००० अन्वये भागशःमंजूर झाली 
असून ती दिनांक ०१ मार्च २००० पासून अंमलात आली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना, शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस -२४००-१६२८- सी.आर.-२००-२००० -नवि-९ , दिनांक १०-०९-२००९ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१-०९ -२००१ पासून अंमलात 
आलेली आहे. तसेच, शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र . टिपीएस-२४०१-८८५-प्र.क्र .-७६- नवि -९, दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये 
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्राअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून 
घोषित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील ( १ ) मौजा - खामला , खसरा क्र . २३, २४, २५, २६/१ येथील प्रताप नगर , गणेश 
ग्राऊंड नामनिर्देशित असलेल्या खेळाचे मैदान अंदाजित आराजी ८१९ ०.०० चौ . मी . पैकी ९ ००.०० चौ . मी ., ( २) मौजा- इंदोरा, खसरा क्र . ३६ , 
एल.आय.जी.-१, हुडको कॉलोनी , एन.आय.टी. ग्राऊंड मधील नामनिर्देशित असलेल्या खेळाचे मैदान अंदाजित आराजी ३२००.०० चौ . मी. या क्षेत्रापैकी 
९ ००.०० चौ . मी ., ( ३) मौजा- सक्करदरा , खसरा क्र . ५८ , ५९ मधील नामनिर्देशित असलेल्या खेळाचे मैदान अंदाजित आराजी ७६०४.०० चौ . मी . 
क्षेत्रापैकी ९ ००.०० चौ . मी ., ( ४) मौजा-बीडपेठ , खसरा क्र . २७/२ ( पार्ट ) इंदीरा गांधी सभागृह मधील विकास योजना आराखड्यानुसार असलेले 
खेळाचे मैदान आरक्षण क्र . S- 170( P.G.) ०.३८७२ हे . आर ( ३८७२.०० चौ . मी .) या क्षेत्रापैकी ९ ००.०० चौ . मी ., ( ५) मौजा-नागपूर , खसरा क्र . 
६१९/ २, सद्भावना नगर, सभागृह मधील विकास योजना आराखड्यानुसार असलेले खेळाचे मैदान आरक्षण क्र . ME-27 (PG.) ०.६९ १२ हे. आर 
( ६ ९ १२.०० चौ.मी.) या क्षेत्रापैकी ९ ००.०० चौ.मी., ( ६) मौजा -वांजरी , खसरा क्र . ३३/४ गरीब नवाज नगर , यशोधरा नगर येथील नामनिर्देशित 
असलेल्या खेळाचे मैदान अंदाजित आराजी ६२६१.०० चौ.मी. या क्षेत्रापैकी ९ ००.०० चौ.मी. , (७) मौजा- पारडी , खसरा क्र . ४६/१k लकडगंज , प्रजापती 
चौक, एन.आय.टी. गार्डन , पूर्ववर्धमान नगर मधील विकास योजना आराखड्यानुसार असलेले खेळाचे मैदान आरक्षण क्र . E-78( P.G.) ०.५०४० हे . 


या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २५- जुलै १ , २०२०/ आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


७ 


, 


आर ( ५०४०.०० चौ.मी.) या क्षेत्रापैकी ९ ००.०० चौ.मी.,(८ ) मौजा- अजनी , खसरा क्र . ३७, सुरेन्द्र नगर, ताजश्री होंडामागील भाग येथील नामनिर्देशित 
असलेल्या खेळाचे मैदान अंदाजित आराजी १६८७.६३ चौ.मी. यापैकी ९ ००.०० चौ.मी., ( ९) मौजा - सक्करदरा , खसरा क्र . ६८, बालाजी नगर 
पूर्वेकडील मैदान येथील नामनिर्देशित असलेल्या खेळाचे मैदान अंदाजित आराजी ४४८०.०० चौ . मी . या क्षेत्रापैकी ९ ००.०० चौ . मी., ( १० ) मौजा 
बिनाकी, खसरा क्र . ३३, वैशाली /पंचशील नगर येथील नामनिर्देशित असलेल्या खेळाचे मैदान अंदाजित आराजी ३२६६.०० चौ . मी . या क्षेत्रापैकी 
९००.०० चौ.मी. इतकी विकास योजना भाग नकाशात दर्शविलेली जागा अमृत योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा करण्यास्तव जलकुंभाकरीता राखीव 
ठेवण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये प्रस्तावित असून उपरोक्त प्रस्तावास नागपूर महानगरपालिकेचे 
मा . सभागृहाने ठराव क्र . ३२, दिनांक २०-०१-२०२० नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. 

त्याअर्थी, आता , उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना 
विभाग , श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग , तिसरा माळा, महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , नागपूर -४४० ००१ 
या कार्यालयात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन कामकाजाचेवेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरिकांना सूचित 
करण्यात येते की , ही सूचना प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल . तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक २० एप्रिल २०२० . 


तुकाराम मुंढे , 

आयुक्त 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No. NMC- TPD - 50-2020. 


Whereas , the Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Section 31 ( 1) has been partially 
sanctioned by the Government vide Urban Development Department Notification No. TPS 
2496-2643-CR- 300 ( a) -97- UD - 9 , dated 7th Jan. 2000 and came into force from 1st March 
2000. Excluded part of Development Plan has been sanctioned vide Government Notifica 
tion No. TPS - 2400-1628 -CR - 200-2000 -UD - 9 , dated 10th September 2001 and came into 
force from dated 21st September 2001. Also Nagpur Municipal Corporation has been 
declared as the Planning Authority for Nagpur City except the areas covered under seven scheme 
vide Government Notification No. TPS - 2401-855 - CR -76 -UD - 9 , dated 27th February 2002 . 


And whereas , “ In the sanctioned Development Plan of Nagpur City ( 1) The land admea 
suring 8190 sq . mtr . bearing Khasara Nos . 23, 24 , 25 , 26/1 at Mouza -Khamla , Pratap Nagar 
is designated for use of “ Play Ground " namely Ganesh Ground , out of the total land 
admeasuring area 900.00 sq . mtr., (2 ) The land admeasuring 3200 sq . mtr. bearing Khasara 
No. 36 at Mouza-Indora L.I.G.- 1 , Hudko Colony , is desgnated for use of “ Play Ground " 
namely N.I.T. Ground , out of the total land admeasuring area 900.00 sq . mtr ., (3 ) The land 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २५- जुलै १ , २०२० / आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ 


admeasuring 7604 sq. mtr . bearing Khasara Nos . 58 , 59 at Mouza -Sakkardara , is desig 
nated for use of “ Play Ground ” out of the total land admeasuring area 900.00 sq . mtr., 
(4 ) The land admeasuring 0.3872 Hector s of bearing Khasara No. 27/2 ( P ) of Mouza - Bidipeth 
shown for Reservation of “ Play Ground” Reservation No. S - 170 (P.G .) namely Indira Gandhi 
Hall out of the total land admeasuring area 900.00 sq . mtr., (5 ) The land admeasuring 
0.6912 Hector s of bearing Khasara No. 619/2 of Mouza -Nagpur shown for Reservation of 
“ Play Ground” Reservation No. ME - 27 (P.G .) namely Sadbhavana Nagar Hall out of the total 
land admeasuring area 900.00 sq . mtr., (6 ) The land admeasuring 6261 sq . mtr . bearing 
Khasara No. 33/4 at Mouza- Wanjari , Garib Nawaj Nagar , Yashodhara Nagar is designated 
for use of “ Play Ground out of the total land admeasuring area 900.00 sq . mtr. , (7 ) The 
land admeasuring 0.5040 Hectare s of bearing Khasara No. 46 / 1k of Mouza - Pardi, Lakadganj, 
Prajapati Squre, East Wardhaman Nagar , shown for Reservation of “ Play Ground ” Reserva 
tion No. E - 78 (P.G .) namely N.I.T. Garden out of the total land admeasuring area 900.00 sq . 
mtr., (8 ) The land admeasuring 1687.63 sq. mtr . bearing Khasara No. 37 at Mouza - Ajani, 
Surendra Nagar , Behind Tajshri Honda is designated for use of “ Play Ground” out of the 
total lan admeasuring area 900.00 sq . mtr ., (9 ) The land admeasuring 4480 sq.mtr. bear 
ing Khasara No. 68 , at Mouza - Sakkardara , Ground towards East Direction at Balaji Nagar 
is designated for use of “ Play Ground” out of the total land admeasuring area 900.00 sq . 
mtr ., ( 10 ) The land admeasuring 3266 sq . mtr. bearing Khasara No. 33 , at Mouza - Binaki, 
Vaishali/ Panchshil Nagar is designated for use of “ Play Ground ” out of the total land 
admeasuring area 900.00 sq . mtr., to be reserved for Water Supply Reservior under Amrut 
Scheme as per Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

The Nagpur Municipal Corporation has passed the resolution No. 32 , dated 20-01-2020 
has to make the aforesaid modification , 


Now , therefore, the part plan of Development Plan of Nagpur City showning the afore 
said modification are kept open at the office of the Town Planning Department of Nagpur 
Minicipal Corporation for inspection by public during office hours on all working days . The 
suggestions and objections which may be received to Municipal Corporation in respect of 
the said modification to the Development Plan within a period of one month from the date 
of publication of this notice , will be heard by the Municipal Commissioner before submit 
ting the said modification proposal, to the State Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 20th April 2020 . 


TUKARAM MUNDHE , 

Commissioner , 
Nagpur Municipal Corporation , 

Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


